वर्धा- यवतमाळ-नांदेड या नवीन रेल्वे मार्गाकरिता 
रु.७२.३२ कोटी निधी वितरीत करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.आरएलवाय-०९०९/१०५८/प्र.क्र.२१३/परिवहन-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दि:- १५ मार्च २०१७ 


वाचा : १ गृह विभाग शासन निर्णय क्र. आरएलवाय-२०१५/प्र.क्र.१९/भाग-१/रेल्वे कक्ष, 
दि.१४.७.२०१५. 
२) मुख्य अभियंता (बांधकाम), उत्तर मध्य रेल्वे, मुंबई यांचे पत्र H.EW/4§§/BA/BG/ 
२०१६-१७, दि.२७.१२.२०१६ व दि.९.३.२०१७ ची पत्रे. 
३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३ दि.२०.४.२०१६. 
४ वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.८९/अर्थ-३ दि.८.२.२०१७. 


प्रस्तावना : 
वर्धा-यवतमाळ-नांदेड या नवीन रेल्वेमार्गाकरिता रू.२५०१.०५ कोटी एवढा खर्च अंदाजित असून, 
उक्त खर्चापैकी रू.१०००.४२ कोटी एवढा ४०% हिस्सा राज्य शासनाकडून केंद्रीय रेल्वे बोर्डास उपलब्ध 
करून देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या प्रकल्पाकरीता रेल्वे मंत्रालयाने फेब्रुवारी २०१७ 
अखेर रु.३६६.७१ कोटी रक्‍कम खर्च केली असून मार्च २०१७ अखेर अजून रु. ३५.०० कोटी असे एकूण रु. 
४०१.७१ कोटी खर्च करणार आहेत. राज्य शासनाचा प्रकल्पामधील ४०% हिस्सा या प्रमाणानुसार सदर 
रेल्वे मार्गाकरिता राज्य शासनाने फेब्रुवारी २०१७ अखेर रु. १२५.०० कोटी इतका निधी आतापर्यंत उपलब्ध 
करून दिलेला आहे. सन २०१६-१७ करिता या रेल्वे प्रकल्पासाठी अर्थसंकल्पित झालेल्या निधीपैकी 
रू.७२.३२ कोटी इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 
वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी (Financial Adviser and Chief Accounts Officer 
(Construction) Mumbai CST), मध्य रेल्वे, छत्रपती शिवाजी टर्मिनस, मुंबई ४०० 009 यांना प्रस्तावनेत 
नमूद प्रयोजनासाठी रु.७२.३२ कोटी (रु. बहात्तर कोटी बत्तीस लाख फक्त) इतकी रक्‍कम वितरीत 
करण्यास राज्य शासन या निर्णयाव्दारे मंजूरी देत आहे. 
२. शासनाने उप सचिव (परिवहन), गृह विभाग यांना नियंत्रण अधिकारी व शासनाच्या अवर सचिव, 
रोख शाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित केले 
असून, या शासन निर्णयाव्दारे त्यांना सदर रक्‍कम प्रदान करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
३. यासाठी येणारा खर्च सन २०१६-१७ या वर्षात मागणी क्र.बी-७, ३००१ भारतीय रेल्वे धोरण निश्चिती 
संचालन, संशोधन व इतर संकीर्ण संघटना, (००) Coo इतर खर्च (००) (०२) रेल्वे प्रकल्पामध्ये राज्य 
शासनाचा सहभाग (३००१००५४) 32 अंशदाने या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो मंजूर 
असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३ 
दिनांक २० एप्रिल, २०१६ सोबतच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ९ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सदर देयकांन्वे 
आहरीत करण्यात येणा-या रक्कमेचे स्वरुप “sere” या तपशीलवार शिर्षाखाली येते. त्यानुसार 
तपासणी करावयाच्या सूचित नमूद केलेल्या सर्व अटी व शर्तीचे तसेच उक्त शासन निर्णयाच्या परिच्छेद ७ 
ते १८ मधील अटी व शतींचे पालन करण्यात आले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएलवाय-०९०९/१०५८/प्र.क्र.२१३/परिवहन-५ 


५. प्रमाणित करण्यात येते की, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३ 
दिनांक २० एप्रिळ, २०१६ सोबतच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ९ मधील १ ते १० तसेच शासन 
परिपत्रकातील ७ ते १८ अटींची पूर्तता होत आहे. 

६. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३ दिनांक २० एप्रिल, २०१६ मधील 
तरतूदीनुसार प्रशासकीय विभागांना देण्यात आलेल्या अधिकारानुसार हे आदेश निर्गमित करण्यात येत 
आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०३१५१५५५३२१५२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार व नावांने, त. 
Kadam Dattatray 0५५५५५५ 


2.5.4.20=7fee1 bbc15b7 1aa23bf3ffa4e468df749270342 


Hanmant ewe 
(द. ह. कदम) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 
प्रति, 
१) महाळेखापाल -१ व २ (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर 


) 

) सचिव, केंद्रीय रेल्वे बोर्ड, रेल्वे मंत्रालय, tos भवन, नवी दिल्ली. 

) महाव्यवस्थापक, मध्य रेल्वे, मुंबई / दक्षिण मध्ये रेल्वे, सिकंदराबाद. 

) वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, छत्रपती शिवाजी टर्मिनस, मुंबई. 
) मुख्य अभियंता (बांधकाम) उत्तर मध्य रेल्वे, छत्रपती शिवाजी टर्मिनस, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८) बीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) वित्त विभाग,(व्यय-८, अर्थ-११) मंत्रालय, मुंबई. 
qo) नियोजन विभाग, कार्यासन १४६१, मंत्रालय, मुंबई. 

११) रोख शाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, सदर रक्कमेचा धनादेश 
Financial Adviser and Chief Accounts Officer (Construction), Mumbai CST यांच्या नावाने 
काढण्यात यावा. 

१२) निवड नस्ती परिवहन -५ 


प्रत, माहिती करिता 
१) मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा.अपर मुख्य सचिव (परिवहन) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


